समाजातील महिला व बालक या दुर्बल घटकांच्या विकासाचे 
प्रश्न, धोरण, कायदे, कल्याणकारी उपक्रम व सध्या सुरु 
असलेल्या योजनांचा सखोल अभ्यास करून त्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध क्षेत्रात तज्ञ असलेल्या 
शासकीय/अशासकीय सदस्यांची मार्गदर्शक समिती" 
(Consultative Committee) मध्ये सदस्यांची नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. १८७/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 


दिनांक - २३ जुले, २०२१. 


संदर्भ - शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. १८७/कार्या-२ 


प्रस्तावना : 


दि.३१ डिसेंबर,२०२०. 


मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली समाजातील महिला व बालक या दुर्बल 


घटकांच्या विकासाचे प्रश्न, धोरण, कायदे, कल्याणकारी उपक्रम व सध्या सुरु असलेल्या योजनांचा सखोल 


अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध क्षेत्रात तज्ञ असलेल्या १४ शासकीय/अशासकीय, 


विशेष निमंत्रित सदस्यांची संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये "मार्गदर्शक समिती" (Consultative Committee) 


गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये नव्याने आणखी ३ सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन पूरकपत्र:- 


मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली समाजातील महिला व बालक या दुर्बल 


घटकांच्या विकासाचे प्रश्न, धोरण, कायदे, कल्याणकारी उपक्रम व सध्या सुरु असलेल्या योजनांचा सखोल 


अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी १४ सदस्यांची मार्गदर्शक समिती शासन निर्णय 
दि.३१.१२.२०२० अन्वये गठीत करण्यात आळी आहे. सदरहु "मार्गदर्शक समिती" (Consultative 
Committee) मधील सदस्यांमध्ये खाळील आणखी ३ व्यक्‍तीची नव्याने अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍त 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. नाव पदनाम 
शिका श्रीमती गितांजली रोहोकाले सदस्य 
२ श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावळकर सदस्य 
३ डॉ.केवल HH सदस्य 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. १८७/कार्या-२ 


२. मार्गदर्शक समिती पुढील मुद्यांवर विचार व शिफारस करेल :- 
अ) महिला व बाल विकास विभागामार्फत समाजातील महिला व बालक या दुर्बल घटकांच्या 
विकासाचे प्रश्न, धोरण, कायदे, कल्याणकारी उपक्रमाबाबत केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या योजनांचा 
अभ्यास करणे त्यामध्ये आव्यक ते बदल सुचविणे तसेच सदर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्याबाबत उपाययोजनांची शिफारस करणे. 
आ) सदर समिती ही "मार्गदर्शक समिती" (Consultative Committee) असल्यामुळे समितीधील 
सदस्यांना कोणत्याही प्रकारचे मानधन उपलब्ध होणार नाही व त्यांचे कार्यक्षेत्र हे शिफारस 
करण्यापुरते मर्यादित राहिल. 
इ) सदर मार्गदर्शक समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा आयोजित करण्यात यावी. 


३. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०७२३१८०७१४८९३० असा आहे. हे शासन पूरकपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आपला, 


. ne Digitally signed by Shivaji Pandi Karwar 
Shivaji Pandurang sexes ee ee 
=Mahi ht 
2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8a 1 c2a78feBFfe 


Ka rwa l 3c9dd01377e25f76a36, cn=Shivaji Pandurang Karwar 


Date: 2021.07.23 17:11:59 +05'30 


(शि. पां. कारवार ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
५. मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. राज्यमन्त्री, महिला व बाळ विकास याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव विधानभवन, मुंबई 
८. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव विधानभवन, मुंबई 
९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 
१०. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. १८७/कार्या-२ 


११. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

१२. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे. 

१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा पूर्व, मुंबई. 

१४. सहसचिव/उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवड नस्ती - कार्यासन २. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


